जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळांतील 
मुख्याध्यापकांना अर्जित रजेचे रोखीकरण 
अनुज्ञेय असल्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: न्यायाप्र-२५२०/प्र.क्र.9७२/आस्था-१४ 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : २२ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा नियम, १९६८ चे नियम ४ व ४अ. 

२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चे नियम ५४ व ६८. 

३) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र.एलईव्ही-१०८८/सीआर-१३११/२०, 
दि.०३/१२/१९८८. 

8) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अरजा-२४९६/२५/सेवा-९, दि.०६/१२/१९९६. 

५) शासन पत्र, ग्रामविकास विभाग क्र.एलईव्ही२६०३/प्र.क्र.४६०/आस्था-१२, 
दि.१०.०९.२००३. 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अरजा-२४०१/७/सेवा-९, दि.१५/०१/२००१. 

७ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अरजा-२४०१/८/सेवा-९, दि.१५/०१/२००१. 


प्रस्तावना : 

जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक झाळांतील मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या 
लागणाऱ्या कामाची भरपाई म्हणून दि.०७/०८/१९८७ पासून दर वर्षाला १५ दिवस एवढी अर्जित रजा 
देण्याबाबतचा निर्णय संदर्भीय दि.०३/१२/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०६/१२/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये दीर्घ सुट्टी विभागामध्ये सेवेत असलेल्या 
व्यक्‍तींना अनुज्ञेय असलेल्या एकूण वीस दिवस अर्धवेतनी रजेऐवजी प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात दहा दिवस अर्जित 
रजा अनुज्ञेय करण्यात आली असून अज्ञा अजित रजेचे (अर्धवेतनी रजेऐवजी अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या) 
रोखीकरण अनुज्ञेय नाही. त्यामुळे वित्त विभागाच्या उक्त दि.०६/१२/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आलेल्या अजित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय नसल्याचे संदर्भाधीन क्र. ५ येथील पत्रान्वये क्षेत्रीय 
यंत्रणांना कळविण्यात आले आहे. परिणामी, वित्त विभागाचा दि.०६/१२/१९९६ चा उक्त शासन निर्णय, तसेच 
त्याआधारे क्षेत्रीय यंत्रणांना वेळोवेळी देण्यात आलेले निर्देश विचारात घेऊन उक्त दि.०३/१२/१९८८ च्या 
शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या काळावधीत 
कराव्या लागणाऱ्या कामाची भरपाई म्हणून अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या अजित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ 
देण्यात येत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. 


यामुळेच, जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना सेवानिवृतीच्यावेळी सदर अजित 
रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय आहे किंवा कसे, याबाबत अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये संभ्रम आहे. काही जिल्हा 
परिषदांमार्फत माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना सेवानिवृतीच्यावेळी अशा संचित अजित रजेचे रोखीकरण 
दिले जाते, तर काही जिल्हा परिषदांकडून रोखीकरण दिले जात नाही. सेवानिवृतीच्यावेळी अशा अजित रजेचे 
रोखीकरण न दिल्यामुळे मा.न्यायालयात विविध याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे सर्व जिल्हा 
परिषदेत समान कार्यवाही व्हावी, यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२५२०/प्र.क्र.9२/आस्था-१४ 


परिपत्रक : 

जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या 
लागणाऱ्या कामाची भरपाई म्हणून दि.०७/०८/१९८७ पासून दर वर्षाला १५ दिवस एवढी अजित रजा 
देण्याबाबतचा निर्णय ग्रामविकास विभागाकडील दि.०३/१२/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला 
आहे. तसेच, यासाठी होणारा खर्च माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांच्या पगार व भत्ते यावर होणारा खर्च ज्या 
लेखाशीर्षातून भागविला जातो, त्या HENS टाकण्यात यावा व तो त्यासाठी करण्यात आलेल्या 
आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीस अधीन राहून करावा, असेही सदर झासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले 
आहे. सदर शासन निर्णय शालेय शिक्षण व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात 
आला आहे. याचाच अर्थ माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना संदर्भीय दि.०३/१२/१९८८ च्या शासन 
निर्णयान्वये अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या अजित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय आहे. 


त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या काळावधीत कराव्या 
लागणाऱ्या कामाची भरपाई म्हणून संदर्भीय दि.०३/१२/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात 
आलेल्या अजित रजेपैकी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्यावेळी शिल्लक संचित अजित रजेच्या रोखीकरणाबाबत 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ६८ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


सदर परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अभिप्रायानुसार व वित्त विभागाने त्यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८८अ/सेवा-६/२०२२, दि.२३/०८/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०९२२१४४०३९५७२० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.09.23 12:07:21 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (ग्रामविकास) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-२५२०/प्र.क्र.9२/आस्था-१४ 


७) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
८) सर्व विभागीय आयुक्त, 

९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१०) उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व विभाग) 
११) सर्व कार्यासने, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, पोर्ट, मुंबई. 


१२) निवडनस्ती कार्यासन आस्था.१४, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


